हंगाम २०१७-२०१८ मध्ये किमान आधारभूत किंमत 
योजनेंतर्गत NeML पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या, परंतु 
ज्यांच्याकडून तूर/हरभरा खरेदी केलेली नाही, अज्ञा 
शेतकऱ्यांना रुपये १००० प्रति क्विंटल अर्थसहाय्य 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक,क्रमांक: सपस-२०१८/प्र.क्र.२९७/२४-स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:- २० फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ :- (१) दिनांक ५/०६/२०१८ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय 
(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक: सपस-२०१८/प्र.क्र.१६९/२४- स, दिनांक १९/०६/२०१८ 
(३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक: सपस-२०१८/प्र.क्र.२९७/२४- स, दिनांक ०१/११/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


हंगाम २०१७-२०१८ मध्ये किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तूर व हरभरा खरेदीसाठी NeML 
पोर्टलवर नोंदणी केलेले शेतकरी, परंतु ज्याच्याकडून तूर व हरभरा खरेदी केलेली नाही,अश्ा शेतकऱ्यांना 
रुपये १००० प्रति क्विंटल या प्रमाणात अर्थसहाय्य अनुक्रमे दिनांक १९/०६/२०१८ व दिनांक ०१/११/२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आले आहे. सदर अनुदान सदर अनुदान वितरीत करण्यासाठीच्या 
संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ वरील शासन निर्णयातील अट क्रमांक (|) मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून,सुधारित 
अट पुढीलप्रमाणे वाचावी:- 


सुधारित अट क्रमांक :- अनुदानाचे वितरण NeML पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना 
पोर्टलद्वारेच त्यांच्या उपलब्ध बँक खात्यात करण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२०१५४१५००६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ghadyale Sunanda Mohanrao 


G h a d y a | e S 1 ‘al a ‘al d a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operation, 


Marketing and Textiles, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fd89208cbc27b202c96467 165ac5bc9643515d80ba9 


M (0 h a ‘al fa (0 edecaf650dad6e8311b45, cn=Ghadyale Sunanda Mohanrao 
Date: 2019.02.20 15:43:49 +05'30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.२९७/२४-स 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) मंत्रालय, मुंबई 


. मा. सर्व मंत्री व राज्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


मा. राज्यमंत्री (पणन ) यांचे मंत्रालय, मुंबई 


७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा.अ.मु.स. (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


-0 
— 
es 


२१ 
२२ 


प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई, 
. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ.पुणे 
.सर्व जिल्हाधिकारी, 
. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
.कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 
.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
ud जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. 
.सर्व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था 


.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 


.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


